कंत्राटी वैद्यकीय अधिकाऱ्यांचे मानधन अदा 
करण्यासाठी पावसाळी अधिवेशनात पुरवणी 
मागणीद्वारे मंजुर निधी वितरीत करण्याबाबत . 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः मवैअ-२०२०/प्र.क्र.२६०/सेवा-३ 
गो.ते.रुग्णालय आवार, संकुल इमारत, १० वा मजला 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ००१ 
दिनांक: ०३ नोव्हेंबर, २०२० 


वाचा:- 
१) शासन परिपत्रक वित्त विभाग क्रमांक- पुरक-२०२०/प्र.क्र.२०६/अर्थ-३ दि.१८.०९.२०२०. 
२) शासन निर्णय क्रमांक :- मवैअ-२०५४/प्र.क्र.२४१ (भाग-२)/सेवा-३, दि.१३.०६.२०१९ 
दि.०४.०७.२०१९ व दि.२९.०५.२०२०. 


प्रस्तावना :- 

ग्रामिण/आदिवासी/दुर्मम भागातील रिक्‍त जागांवर नियमीत वैद्यकीय अधिकारी आवश्यक त्या 
प्रमाणात उपलब्ध होत नसल्यामुळे रिक्‍त जागांचे प्रमाण वाढत असुन त्याचा दुष्परीणाम सार्वजनिक आरोग्य 
व्यवस्थेवर होत आहे. आरोग्य सेवा सुरळीत ठेवण्याच्या दृष्टीने आरोग्य विभागातील वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची 
रिक्‍त पदे भरलेली असणे अनिवार्य आहे . शासनाने सन २०१५ मध्ये रिक्‍त जागांवर कंत्राटी स्वरुपात वैद्यकीय 
अधिकारी यांच्या नेमणुका करण्याचा निर्णय घेतला आहे . त्यानुषंगाने १६५४ ( ४६६ बंधपत्रित पद्धतीने व११८८ 
कंत्राटी पद्धतीने) वैद्यकीय अधिकारी कार्यरत आहेत. सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या दि.०४.०७.२०१९ व 
दि.२९.०५.२०२० रोजीच्या शासन निर्णयान्वये कंत्राटी वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या मानधनात वाढ करण्यात आली 
आहे. त्यानुषंगाने सदर वैद्यकीय अधिकाऱ्यांचे मानधन २२१० ०१४६ या लेखाशिर्षांतर्गत Io कंत्राटी सेवा या 
बाबी खाली अदा करण्याकरीता विधानमंडळाच्या सप्टेंबर, २०२० च्या अधिवेशनात रु. ५०,००,००,०००/- 
इतका निधी पुरवणी मागणीद्वारे मंजूर करण्यात आला आहे . सदर निधी वितरीत करण्याची बाब झासनाच्या 
विचाराधिन आहे. 
शासन निर्णय:- 

कंत्राटी वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या माधनाकरीता लेखाशिर्ष मागणी क्र. आर १ “ २२१० - वैद्यकीय 

सेवा व सार्वजनिक आरोग्य सेवाविषयक चिकीत्सा - ११० रुग्णालये व दवाखाने (०१) मुफसल क्षेत्रातील 


अध्यापनेत्तर शासकीय रुग्णालये व दावाखाने - Io कंत्राटी सेवा (२२१० ०१४६) या उद्दिष्टाखाली पावसाळी 


शासन निर्णय क्रमांकः मवैअ-२०२०/प्र.क्र.२६०/सेवा->३ 


अधिवेशनात पुरवणी मागणीद्वारे मंजूर करण्यात आलेल्या रु.५०,००,००,०००/- इतक्या निधींपैकी १०० % 
निधी वितरीत करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे . सदर निधी सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षात उपरोक्त 
लेखाशिर्षांतर्गत खर्च करण्यात यावा. 

सदर arm निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्रमांक३८६/२०२०/व्यय-१३, दि.२९ 


ऑक्टोबर, २०२० अन्वये दिलेल्या मंजुरीने निर्गमीत करण्यात येत आहे . 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असुन त्याचा संकेतांक २०२०११०२१५०१४८९५१७ असा आहे. सदर आदेश हा डिजीटल 


स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Satish Hanmantrao Bhosale 
N: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Public Health 


Sa t | ५ h H a n mM a n t fa (0 मनात जक postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=814c799b5 179dd55944f37ef369de7b98d5d22be413e 
f2efda9ea389e98444ce, 


B h O ५ a | e serialNumber=50368303277ad4cc81c8f5dc78f44c79a8908848f 


662f446ecc012cc85676fc9, cn=Satish Hanmantrao Bhosale 
Date: 2020.11.03 18:59:22 +05'30' 


(स.ह.भोसले) 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 


१. आयुक्त, आरोग्य सेवा, आयुक्तालय, मुंबई. 

२. संचालक (१), आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई. 

३. संचालक (२), आरोग्य सेवा, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

४. सह संचालक, आरोग्य सेवा (अर्थ व प्रशासन) मुंबई. 

५. उपसंचालक, आरोग्य सेवा, प्रभारी मंडळे, महाराष्ट्र राज्य (सवी 

६. सहायक संचालक, (लेखा व लेखा परीक्षा), आरोग्य सेवा, पुणे 

७. जिल्हा आरोग्य अधिकारी (सवी 

८. जिल्हा हाल्यचिकीत्सक (स्वी 

९. महालेखापाल (लेखा परीक्षा/ळेखा अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपुर. 
qo, वित्त विभाग (अर्थसंकल्प-९/व्यय-१३) मंत्रालय, मुंबई. 

११. अवर सचिव (अर्थसंकल्प), सार्वजनिक आरोग्य विभाग , मंत्रालय, मुंबई. 
१२. निवडनस्ती (कार्यासन सेवा-३) सार्वजनिक, आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


